RNI No.MAHBIL / 2009/ 31743 
Reg .No.MH /MR /South -321/2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक २८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८-२४, २०१४ / भाद्र २७ - आश्विन २, शके १९ ३६ [ पृष्ठे २३, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ सप्टेंबर २०१४ 


अधिसूचना 
औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१. 
क्रमांक आयडीसी.२००६/ प्र.क्र .७४४ / उद्योग- १४. - ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना क्र . आयडीसी.२१८ ९ / (१२६३३)/ उद्योग -१४ , 
दिनांक ३० जून १९ ८ ९ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने सदर अधिसूचनेच्या अनुसचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ 
( १९ ६२ चा महा . तीन ) च्या प्रकरण सहाच्या तरतुदी, दिनांक २८ जुलै १९ ८ ९ रोजी अंमलात आणल्या होत्या ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, सांगली यांच्यावतीने प्राधिकृत विशेष भूसंपादन सांगली क्र . ४ , सांगली, जि . सांगली यांनी उक्त अधिनियमातील 
कलम ३२ च्या पोट - कलम ( १) नुसार दिनांक १ फेब्रुवारी १९९ ६ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात नोटीस क्र . एमआयडीसी/ भूसंपादन / 
एसआर /शिराळा / ४ ९९/ ९ ५, दिनांक २० जानेवारी १९९ ६ रोजी प्रसिद्ध करून उक्त औद्योगिक क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली आहे आणि 
उक्त कलम ३२ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार उक्त नोटीसेत नमूद केलेले क्षेत्र सर्व भार मुक्त होऊन राज्य शासनाच्या ठायी निहित झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीतील जमिनीचा ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त जमीन ” असा करण्यात येईल .) ताबा राज्य 
शासन किंवा त्यांच्यावतीने घेण्यात आलेला नाही आणि उक्त जमीन उक्त कायद्याच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक नाही असे राज्य शासनाचे मत झाले 
आहे : 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ च्या पोट-कलम ( ४ ) च्या परंतुकानुसार नोटीस उद्योग , ऊर्जा व कामगार 
विभाग, क्र . आयडीसी . २००६/ प्र.क्र .७४४ /उद्योग -१४ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ रोजी प्रसिद्ध करून उक्त क्षेत्र संपादनातून काढून घेतले आहे 

आणि उक्त नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर उक्त जमीन कलम ३२ च्या पोट- कलम ( १) ची नोटीस प्रसिद्ध होण्यापूर्वी 
जिच्याकडेनिहित होती त्या व्यक्तीकडे ती त्यावेळी अस्तित्त्वात असतील असे भार असल्यास त्या भारांना अधीन राहून पूर्वलक्षी प्रभावाने पुननिहीत 
झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या मौजे शिवणी, ता . शिराळा, जिल्हा सांगली येथील जमिनी औद्योगिक क्षेत्राच्या 
विकासासाठी आवश्यक नाहीत असे महाराष्ट्र सरकारचे मत झाले आहे . 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८-२४ , २०१४ / भाद्र २७ - आश्विन २, शके १९ ३६ 


आणि त्या अर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम १, पोट- कलम ( ३) व कलम २, खंड ( ग) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासन याद्वारे खालील उल्लेख केलेल्या क्षेत्रात ज्या गोष्टी झाल्या आहेत किंवा ज्या गोष्टी करावयाच्या ठरविल्या आहेत त्या सोडून महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम प्रकरण सहा,दिनांक सप्टेंबर २०१४ पासून रद्द करीत आहे , आणि सदर क्षेत्र हे जाहीर केलेल्या 
औद्योगिक क्षेत्राचा भाग राहणार नाही . 

अनुसूची 
मौजेशिवणी, तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली 

क्षेत्र 

( हे.आर) 
( १ ) 

( २ ) 


गट नंबर 


४८/१ पैकी 


४.१५ 


चतुः: सीमा 

उत्तरेस : मौजे शिवणी स.नं. ४ ९ / १ ( महामंडळाकडे संपादित झालेले क्षेत्र) . 
दक्षिणेस : मौजे शिवणी स.नं. ५० / २ अ पैकी क्षेत्र . 
पूर्वेस 

: शिराळा- करमाळे रस्ता . 
पश्चिमेस : मौजे शिवणी स.नं. ४८/१ पैकी क्षेत्र. 


: 


मौजे शिवणी, तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली 


गट नंबर 


क्षेत्र 
( हे.आर) 

( २ ) 


( १ ) 


५०/१ पैकी 


१.१८ 


: सीमा : 


- 


चतुः 

उत्तरेस : मौजे शिवणी स.नं. ४८/१ चे क्षेत्र . 
दक्षिणेस कालवा . 
पूर्वेस : मौजे शिवणी स.नं. ५० / २ अ पैकी क्षेत्र . 
पश्चिमेस : मौजे शिवणी स.नं. ४७ चे क्षेत्र . 

मौजेशिवणी, तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली 

क्षेत्र 


गट नंबर 


( हे.आर) 


( १ ) 


( २ ) 


५० / २ अ पैकी 


३.३४ 


- 


चतुःसीमा : 


उत्तरेस 


: मौजे शिवणी स.नं. ४८/१ चे क्षेत्र . 


दक्षिणेस 


: मौजे शिवणी स.नं. ५० / २ अ पैकी क्षेत्र . 


: शिराळा- करमाळे रस्ता . 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


: कालवा . 


भाग चार - ब -३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८-२४ , २०१४/ भाद्र २७ - आश्विन २, शके १ ९ ३६ 


३ 


मौजे शिवणी, तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली 


गट नंबर 


क्षेत्र 


( हे.आर ) 

( २ ) 


( १ ) 


५१/ २ अ पैकी 


१.८१ 


चतुःसीमा 


उत्तरेस मौजे शिवणी स.नं. ५१/२ पैकी क्षेत्र . 
दक्षिणेस : मौजे शिवणी स.नं. ५५/३ पैकी क्षेत्र व स.नं ५१/२ पैकी क्षेत्र ( शृंखड क्र . बी -२९ ). 
पूर्वेस शिराळा- करमाळे रस्ता. 
पश्चिमेस : कालवा. 


गट नंबर 


मौजेशिवणी, तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली 

क्षेत्र 

( हे.आर ) 
( १ ) 

( २ ) 


५५ / ३ अ पैकी 


१.३१ 


चतुःसीमा 

उत्तरेस 


मौजे शिवणी स.नं. ५१/२ पैकी क्षेत्र . 


कालवा . 


दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


मौजे शिवणी स.नं. ५५/३ पैकी महामंडळाकडे संपादित झालेले क्षेत्र ( भूखड क्र . बी -२ ९ ). 


कालवा. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


नंदु र . मिस्तरी, 
कक्ष अधिकारी . 


भाग चार - ब -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८-२४ , २०१४/ भाद्र २७ - आश्विन २, शके १९ ३६ 


INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , Mumbai 400 032 

dated the 18th September 2014 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT Act, 1961. 

No. IDC . 2006 /(CR - 744 )/IND-14.—Whereas, by Government Notification , Industries , Energy 
and Labour Department, No.IDC . 2189 /( 12633 )/ IND - 14 , dated the 30th June 1989 issued under 
sub -section ( 3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah . III of 
1962 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ), the Government of Maharashtra has appointed 
the 28th July 1989, to be the date from which the provisions of Chapter VI of the said Act shall 
take effect in the areas mentioned in the Schedule appended to the said notification and declared 
those areas as an industrial area under clause (g ) of section 2 of the said Act ; 

And whereas , as per the provisions of the said Act, the Special Land Acquisition Officer , 
No. 4 , Sangli District , Sangli has by issuing Notice No. T3R45RH / 46 / 44371 /FRIT/ 888 /84 , in the 
Maharashtra Government Gazette , dated 1st February 1996 under sub -section ( 1) of section 32 of 
the said Act initiated the process for the acquisition of Lands in the said industrial area , and as 
such , the lands mentioned in the said notice have vested absolutely in the State Government free 
from all encumbrances under sub - section (4 ) of said section 32 ; 

And whereas , the actual possession of the lands mentioned in the Schedule appended hereto 
(hereinafter referred to as “ the said lands” ) were not taken by or on behalf of the State Government 
and it appeared to the State Government that the said lands are no more required for the purposes 
of the said Act ; 

And whereas, the Government of Maharashtra has vide the Government Notice Industries , 
Energy and Labour Department No. IDC.2006 /CR.744 /IND - 14 , dated the 11th September 2014 
under proviso to sub -section ( 4 ) of the said section 32, issued the notice and withdrawn the said 
lands from acquisition and on the publication of the said notice in the Maharashtra Government 
Gazette the said lands have been revested with retrospective effect in the persons in whom it 
were vesting immediately before the publication of the notice under sub -section ( 1) of the said 
section 32 , subject to such encumbrances , if any , as may be subsisting at that time ; 

And whereas , the Government of Maharashrta is of the opinion that, said lands situated in 
the said industrial. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the first proviso to sub - section ( 3 ) of 
section 1 and clause (g ) of section 2 of the said Act with section 21 of the Maharashtra General 
Clauses Act ( I of 1994 ) and of all others powers enabling it in this behalf, the Government of 
Maharashtra hereby , with effect from the September 2014 , declares that the provisions of Chapter 
VI of the said Act shall cease to be in force in the said areas and the said areas shall not be the 
part of the industrial area so declared , except as respects things done or omitted to be done 
before that date . 

Schedule 
Village Shivani, Taluka Shirala , District Sangli 


Gat No. 


Area 
(H.R ) 


48/1 pt. 


4.15 


: 


Boundaries : 

On the North by 
On the South by 
On the East by 
On the West by 


Village Shivani Survey No. 49/1 (MIDC Acquired Land ). 
Village Shivani Survey No. 50/2 A pt . 
Shirala - Karmale Road . 
Village Shivani Survey No. 48/1 pt . 


: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८-२४ , २०१४ / भाद्र २७ - आश्विन २, शके १ ९ ३६ 


4 


Village Shivani, Taluka Shirala , District Sangli 


Gat No. 


Area 
( H.R ) 


50/1 pt . 


1.18 


.. 


Boundaries : 

On the North by 
On the South by 
On the East by 
On the West by 


.. 


Village Shivani Survey No. 48/1 . 
Canal. 
Village Shivani Survey No. 50/2 A pt . 
Village Shivani Survey No. 47. 


: 


Village Shivani, Taluka Shirala , District Sangli 


Gat No. 


Area 
( H.R ) 


50/2 A pt. 


3.34 


Boundaries : 

On the North by 
On the South by 
On the East by 
On the West by 


: 

: 


Village Shivani Survey No. 48/1. 
Village Shivani Survey No. 50/2 A. 
Shirala -Karmale Road . 
Canal. 


.. 


Village Shivani, Taluka Shirala , District Sangli 


Gat No. 


Area 
(H.R ) 


51/2 A pt . 


1.81 


Boundaries : 

On the North by 
On the South by 


Village Shivani Survey No. 51/2 pt. 
Village Shivani Survey No. 55/3 pt. and Survey No. 51/2 pt. 
(MIDC Plot No. B - 29 ) . 
Shirala - Karmale Road . 
Canal Road 


On the East by 
On the West by 


Village Shivani, Taluka Shirala , District Sangli 


Gat No. 


Area 
(H.R ) 


55/3 A pt . 


1.31 


Boundaries : 

On the North by 
On the South by 
On the East by 
On the West by 


Village Shivani Survey No. 51/2 . 
Canal. 
Village Shivani Survey No. 55/3 pt. (MIDC Plot No. B - 29 ). 
Canal. 


.... 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


NANDU R. MISTARY, 

Desk Officer. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८-२४, २०१४ / भाद्र २७ - आश्विन २, शके १ ९ ३६ 


१ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ ऑगस्ट २०१४ 
( संदर्भ . - कलम क्र . १ चे उप - कलम क्र . ३ ) 

अधिसूचना क्रमांक १ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक सीडीए १०१४ /(१०८/१४ ) लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
कलम क्र . १ च्या उप - कलम क्र . ३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ 
क्र . २,३,४,५ व ६ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचेनाव, क्षेत्र , अधिनियमातील कलमे, लागू 
करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत . प्रस्तुत अधिनियमातील कलम क्र . ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित क्षेत्रात 
समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटदारास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा करण्याची 
पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटदारास बंधनकारक राहील : 
अनुक्रमांक प्रकल्पाचे नाव कायदा लागू होणारे क्षेत्र कायदा कायदा ज्या 

शेरा 
लागू 

तारखेपासून लागू 
करण्याची होईल ती तारीख 

कलमे 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
वांगणा उपसा सिंचन योजना , वांगणा उपसा सिंचन योजनाअंतर्गत सर्व ३१ ऑगस्ट २०१४ 
तालुका कोरेगाव, जिल्हा सातारा. ( १) मुख्य वितरिका क्र . ५ च्या 

लघुवितरिका क्र . १ ते ११ वरील 
विमोचके , थेट विमोचके खाली 
संपूर्ण लाभक्षेत्र ( २०२२.६७ हे.) 
( २) गुरुत्वनलिका क्र . २ च्या 
लघुवितरिका क्र . १ ते १० वरील 
विमोचके खाली संपूर्ण लाभक्षेत्र 
( १३०५.५७ हे.) 
( ३ ) मुख्य वितरिका क्र . ४ च्या 
लघुवितरिका क्र . ते ९ वरील 
विमोचके व थेट विमोचके खाली 
संपूर्ण लाभक्षेत्र ( ९१०.९ ७ हे.) 
( ४ ) मुख्य वितरिका क्र . ३ च्या 
लघुवितरिका क्र . १ ते २ वरील 
विमोचके व थेट विमोचके खाली 
संपूर्ण लाभक्षेत्र ( ४१४.६४ हे .) 
एकूण ४६५३.८५ हे. 


१ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८-२४ , २०१४ / भाद्र २७ - आश्विन २, शके १ ९ ३६ 


6 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 12th August 2014 . 

[See Section - 1 ( 3 ) of the Act] 


Notification 1 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT, 2005 . 

No. CDA - 1014 /( 108/14 )/CAD (Works ).— In exercise of the powers conferred by Section - 1 ( 3 ) 
of Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act , 2005 (Mah . XXIII 
of 2005 ), the Governor of the State Government ofMaharashtra hereby notifies Name of Irrigation 
Project , Part of Command Area to which this Act is applicable , Sections of the Act, Date of 
Application and other details as specified in Columns ( 2 ),( 3 ),(4 ),(5 ) and (6 ) of the table below for 
bringing in force the provision of the Act. In said notified area , as provided under section 7 of 
the Act no water shall be supplied by the Appropriate Authority to and individual holder or 
occupier of such land and the system of supply of water through Water User s Association shall 
be binding on all the holders and occupiers of the lands under Management of Irrigation System 
by Farmers Act , 2005 : 


Sr. 
No. 


Irrigation Project 


Applicable area 


Remarks 


Section 
applied 

( 4 ) 


Date of 
application 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


All 


31 August 2014 


... 


1 Wangana Lift Irrigation Entire Command Area of 

Scheme. Tal. Koregaon , Wangana Lift Irrigation 
Dist . Satara . 

Scheme Under : 

( 1 ) Direct Outlets and 
Outlets on Minor No. 1 
to 11 of Distribution 
main No. 5. ( 2022.67 Ha.) 
( 2 ) Outlets on Minor 
No. 1 to 10 of Gravity 
Main No.2 ( 1305.57 Ha.) 
( 3 ) Direct Outlets and 
Outlets on Minor No. 1 to 
9 of Distribution Main 
No. 4 (910.97 Ha .) 
( 4 ) Direct Outlets and 
Outlets on Minor No 1 
and 2 of Distribution 
Main No.3 (414.64 Ha.) 
Total. 4653.85 Ha .) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 


Deputy Secretary to Government. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८-२४ , २०१४/ भाद्र २७ - आश्विन २, शके १९ ३६ 


. 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ ऑगस्ट २०१४ 

[ संदर्भ . - कलम क्र . १ ( ३) ] 

अधिसूचना क्रमांक २ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५. 

क्रमांक सीडीए १०१४ / (१०८/१४ ) लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
कलम क्र . ५ , ६, १०, १३ , १६, ४२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात 
स्तंभ क्र . ३ व ४ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियमाच्या हेतूकरिता कालवा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या अधिसूचित करत आहेत . 
तसेच त्या कालवा अधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान करत आहेत : 


अनुक्रमांक 


प्रकल्प व क्षेत्र 


यथोचितरित्या सक्षम करण्यात आलेले कालवा अधिकारी 
म.सिं.प.शे.व्य अधिनियम , म.सिं.प.शे.व्य . अधिनियम , २००५ 
२००५ च्या सर्व हेतूकरिता 

च्या संदर्भातील 
( अपील वगळता) 

अपीलीय अधिकारी 
( ३ ) 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


वांगणा उपसासिंचन योजनाअंतर्गत 


कार्यकारी अभियंता, धोम कालवे 
विभाग क्र .२, सातारा . 


अधीक्षक अभियंता, सातारा 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ , सातारा . 


( १) मुख्य वितरिका क्र . ५ च्या लघुवितरिका 

क्र . १ ते ११ वरील विमोचके थेट विमोचके 

खाली संपूर्ण लाभक्षेत्र ( २०२२.६७ हे .). 
( २) गुरुत्वनलिका क्र . २ च्या लघुवितरिका 
क्र . १ ते १० वरील विमोचके खाली संपूर्ण 

लाभक्षेत्र ( १३०५.५७ हे ). 
( ३ ) मुख्य वितरिका क्र . ४ च्या लघुवितरिका 

क्र . १ ते ९ वरील विमोचके थेट विमोचके 

खाली संपूर्ण लाभक्षेत्र (९१०.९ ७ हे.). 
( ४) मुख्य वितरिका क्र . ३ च्या लघुवितरिका 

क्र .१ ते २ वरील विमोचके थेट विमोचके 
खाली संपूर्ण लाभक्षेत्र ( ४१४.६४ हे ). 


एकूण ४६५३.८५ हे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


स . को . सब्बीनवार 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८-२४ , २०१४ / भाद्र २७ - आश्विन २, शके १ ९ ३६ 


९ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 12th August 2014 

[ See Rule - 1 ( 3 ) ] 


Notification II 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) Act , 2005 . 

No. CDA - 1014 /( 108/14 )/CAD (Works ).— In exercise of the power conferred by Sections-5 , 6 , 
10 , 13 , 16 , 42 of Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 
(Act No. 23 of 2005 ), the Governor of Maharashtra , hereby notifies the appoinement in (of Canal 
Officers and appellate Officers and empowers them as specified ) Columns ( 3 ) and ( 4 ) of the tabel 
below for the purposes of MMISF Act , 2005 : 


Sr. 
No. 


Project and Area 


Duly Empowered Canal Officers 
For all purposes ( except 

To handle matters 
appeals ) of MMISF 

related to appeals 
Act , 2005 

under MMISF Act , 2005 
( 3 ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Superintending 
Engineer , Satara 
Irrigation Project 
Circle , Satara . 


Entire Command Area of 

Executive Engineer , 
Wangana Lift Irrigation 

Dhom Canal Division 
Scheme. Under : 

No. II , Satara . 
( 1 ) Direct Outlets and Outlets 
on Minor No. 1 to 11 of 
Distribution Main No. 5 . 
( 2022.67 Ha.) 
( 2 ) Outlets on Minor No. 1 to 10 
of Gravity Main No.2 ( 1305.57 Ha.) 
( 3 ) Direct Outlets and Outlets on 
Minor No. 1 to 9 of Distribution 
Main No. 4 (910.97 Ha.) 
( 4 ) Direct Outlets and Outlets 
on Minor No 1 and 2 of 
Distribution Main No. 3 (414.64 Ha.) 
Total (4653.85 Ha.) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार- ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८-२४, २०१४ / भाद्र २७ - आश्विन २, शके १ ९ ३६ 


. 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ ऑगस्ट २०१४ 
( संदर्भ . - कलम क्र . १ चे उप - कलम क्र . ३ ) 

अधिसूचना क्रमांक १ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक सीडीए. २०१४ /(१०६/१४ ) लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
कलम क्र . १ च्या उप- कलम क्र . ३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ 
क्र . २,३,४,५ व ६ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचेनाव, क्षेत्र , अधिनियमातील कलमे , लागू 
करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत . प्रस्तुत अधिनियमातील कलम क्र . ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित क्षेत्रात 
समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमिनधारकास अथवा भोगवटदारास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा करण्याची 
पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमिनधारक व भोगवटदारास बंधनकारक राहील : 


अनुक्रमांक 


प्रकल्पाचे नाव 


कायदा लागू होणारे क्षेत्र 


शेरा 


कायदा कायदा ज्या 
लागू 

तारखेपासून लागू 
करण्याची होईल ती तारीख 
कलमे 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ६ ) 


१ 


सर्व 


३१ ऑगस्ट २०१४ 


तारळी पाटबंधारे प्रकल्प , 
तालुका पाटण, जिल्हा सातारा . 


तारळी पाटबंधारे प्रकल्प, खटाव डावा 
कालवा कि . मी . ०/०० ते ९ / ५०० 
मध्ये येणाऱ्या : 


( १ ) थेट विमोचक १ ते १७ 


( २ ) मायनर क्र . १ ते ६ खाली 
येणारे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
( एकूण ९१३.०० हे. ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८-२४ , २०१४ / भाद्र २७ - आश्विन २, शके १ ९ ३६ 


83 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 12th August 2014 

[See Section - 1 ( 3 ) of the Act] 


NOTIFICATION I 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) Act, 2005 . 

No. CDA.1014 /( 106/2014 )/CAD (Works ).— In exercise of the powers conferred by Section - 1( 3 ) 
of Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act , 2005 (Mah . XXIII 
of 2005 ), the Governor of the State Government ofMaharashtra hereby notifies Name of Irrigation 
Project , Part of Command Area to which this Act is applicable , Sections of the Act, Date of 
Application and other details as specified in Columns (2 ),( 3 ),(4 ),(5 ) and (6 ) of the table below for 
bringing in force the provision of the Act. In said notified area , as provided under section 7 of 
the Act no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or 
occupier of such land and the system of supply of water through Water User s Association shall 
be binding on all the holders and occupiers of the lands under Management of Irrigation System 
by Farmers Act , 2005 : 


Sr. 
No. 


Irrigation Project 


Applicable area 


Remarks 


Section 
applied 

( 4 ) 


Date of 
application 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


All 


1 Tarali Irrigation 

Project , Tal. Patan , 
Dist . Satara . 


31st August 

2014 . 


Entire Command Area of 
Tarali Irrigation Project, 
Khatav Left Bank 
Canal K , M , 0/00 to 9/500 
under : 

( 1 ) D. O. R. No. 1 to 17 
( 2 ) Minor No. 1 to 6 
( Total. 913 Ha.) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार- ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८-२४ , २०१४/ भाद्र २७ - आश्विन २, शके १९ ३६ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ऑगस्ट २०१४ 

[ संदर्भ. - कलम क्र . १( ३ ) ] 

अधिसूचना क्रमांक २ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५. 

क्रमांक सीडीए. २०१४ /(१०६/१४ )/ लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
कलम क्र . ५, ६, १०, १३ , १६, ४२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात 
स्तंभ क्र . ३ व ४ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियमाच्या हेतूकरिता कालवा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या अधिसूचित करत आहेत . 
तसेच त्या कालवा अधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान करत आहेत : 


अनुक्रमांक 


प्रकल्प व क्षेत्र 


यथोचितरित्या सक्षम करण्यात आलेले कालवा अधिकारी 
म.सिं.प.शे.व्य अधिनियम , म.सिं.प.शे.व्य . अधिनियम , २००५ 
२००५ च्या सर्व हेतूकरिता 

च्या संदर्भातील 
( अपील वगळता) 

अपीलीय अधिकारी 
( ३ ) 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


तारळी पाटबंधारे प्रकल्प, तालुका पाटण , 
जिल्हा सातारा, खटाव डावा कालवा : 
( १ ) कि.मी. ०/०० ते ९ / ५०० मध्ये येणाऱ्या 

थेट विमोचक १ ते १७ 


कार्यकारी अभियंता, कण्हेर 
कालवे विभाग क्र . २ , 
करवडी ( कराड ). 


अधीक्षक अभियंता , सातारा 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ , सातारा . 


( २) मायनर क्र . १ ते ६ खाली येणारे संपूर्ण लाभक्षेत्र 

( एकूण ९ १३.०० हे. ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८-२४ , २०१४/ भाद्र २७ - आश्विन २, शके १ ९ ३६ 


१३ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated August 2014 . 

[ See Rule - 1 ( 3 ) ] 


NOTIFICATION II 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) Act, 2005 . 

No. CDA.1014 /( 106/14 )/CAD (Works ).— In exercise of the powers conferred by Section -5 , 6 , 
10 , 13 , 16 , 42 of Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 
(Act No. 23 of 2005 ), the Governor of Maharashtra , hereby notifies the appointment in (of Canal 
Officers and Appellate Officers and empowers them as specified ) Columns ( 3 ) and (4 ) of the tabel 
below for the purposes of MMISF Act , 2005 : 


Sr. 
No. 


Project and Area 


Duly Empowered Canal Officers 
For all purposes ( except 

To handle matters 
appeals ) of MMISF 

related to appeals 
Act , 2005 . 

under MMISF Act , 2005 . 
( 3 ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Executive Engineer , 
Kanher Canal Division 
No. 2 , Karawadi (Karad ) 


Entire Command Area of 
Tarali Irrigation Project : 
Khatav Left Bank Canal, K.M. 
0/00 to 9/500 under : 
( 1 ) D.O.R. No. 1 to 17 
( 2 ) Minor No. 1 to 6 

( Total 913 Ha.) 


Superintending 
Engineer , Satara 
Irrigation Project 
Circle , Satara . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८-२४, २०१४ / भाद्र २७ - आश्विन २, शके १ ९३६ 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय (विस्तार ), मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ ऑगस्ट २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषय स्थळे व अवशेष अधिनियम, १९ ६०. 

क्रमांक स्मारक -२०१४ / प्र.क्र . ६५ / सा.का.३. ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेले प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक (यातपुढे 
ज्याचा “ असे स्मारक ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) हे संरक्षित स्मारक असावे असे शासनाचे मत आहे ; 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा. १२ ) या 
अधिनियमाच्या कलम ४, पोट -कलम (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकरांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त स्मारक संरक्षित असल्याचे 
जाहीर करण्याच्या आपल्या इराद्याची दोन महिन्याची नोटीस देत आहे . 

उक्त स्मारकात हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, ही शासन अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्य 
आत उक्त स्मारक राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याच्या घोषणेस हरकत घेता येईल, आणि पूर्वोक्त मुदत संपण्यापूर्वी अशा प्रकराची 
हरकत अपर मुख्य सचिव ( सांस्कृतिक कार्य) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्यविभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे आल्यास शासन त्याचा 
विचार करील . 

अनुसूची 
तालुका : राजापूर , जिल्हा : रत्नागिरी 

स्थान : मौजे यशवंतगड सर्व्हे नंबर ३७ व ३८ 
संरक्षित करावयाच्या स्मारकाचे नाव.- यशवंतगड किल्ला 
मालकी.- श्री . विश्वनाथ रघुनाथ पत्की ( भाडेकरार धारक : श्री . अरविंद तुकाराम पारकर व श्रीमती अनिता अरविंद पारकर ) 
तपशील. 

यशवंतगड या किल्ल्याच्या इतिहासातील पहिला उल्लेख कान्होजी आंग्रे आणि साताऱ्याचे छत्रपती शाहू महाराज यांच्यामध्ये 
इ.स. १७१३ मध्ये झालेल्या करारांच्या कलमामध्ये आढळतो. इ.स. १७०७ मध्ये महाराणी ताराबाई यांनी मुंबई ते सावंतवाडी हा 
किनारा कान्होजी आंग्रे यांच्या ताब्यात दिल्यानंतर त्या किनाऱ्यावर नाविक वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कान्होजी आंग्रे यांनी जे 
नवीन किल्ले बांधले त्यात यशवंतगडाचा समावेश होतो. म्हणजेच यशवंतगड इ.स. १७०७ ते १७१३ काळात कधीतरी बांधला गेला. 
हा किल्ला मोठ्या घडीव दगडांनी शुष्कसांधी प्रकारे बांधला असून त्याचे वरचा आणि खालचा असे दोन भाग आहेत . वरचा किल्ला 
टेकडाच्या माध्यावर व छोटेखानी आहे तर खालच्या किल्ल्यात एक विहीर आहे. संपूर्णकिल्ल्याला एकूण १६ बुरूज व तीन दरवाजे 

असून खालच्या किल्ल्यात एक विहीर आहे . मराठ्यांच्या आरमाराच्या इतिहासात या किल्ल्याला महत्त्वाचे स्थान आहे. 
संरक्षित करावयाच्या स्मारकाचे क्षेत्रफळ. - ३ हेक्टर १.६ आर 
संरक्षित करावयाच्या एकूण क्षेत्र (स्मारकसह ) . एकूण क्षेत्रफळ : ३ हेक्टर १.६ आर 
नियंत्रित क्षेत्राच्या चतुःसीमा. 

पूर्व : सर्व्हे नंबर ३५ व ३१ 
पश्चिम : सर्व्हे नंबर ३५ 
दक्षिण : जैतापूरची खाडी 
उत्तर : सर्व्हे नंबर ३५ व १२ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


सं . पा . भोकरे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८-२४ , २०१४ / भाद्र २७ - आश्विन २, शके १ ९ ३६ 


१५ 


TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated 12th August 2014 . 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRA ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS Act , 1960 . 

No. Smarak 2012 /C.R . 65 /Cul - III . — Whereas, by Government of Maharashtra is of the 
opinion that the Ancient and Historical Monument describe in the Schedule appended hereto , 
(hereinafter referred to as “ the said monument” ), should be a protected monument. 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 4 of the 
Maharashtra Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1960 (Mah . XII 
of 1961), the Government of Maharashtra hereby gives two month s notice of its intention to 
declare the said monument to be a protected monument. 

Any person interested in the said monument may , within two months of the date of 
publication of this Notification in the Official Gazette, object to the proposed declaration of the 
said monument to be a protected monument . Any such objections which may be received by the 
Additional Chief Secretary (Cultural Affairs ) to Government of Maharashtra , Tourism and 
Cultural Affairs Department, Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chawk , 
Mumbai 400 032 , before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Government. 


SCHEDULE 


Taluka : Rajapur , District : Ratnagiri 
Locality : Mauje Yashwantgad , Survey No. 37 and 38 . 


Name of the monument to be protected . — Yashwantgad Fort 
Ownership.— Vishvanath Raghunath Patki ( Lease Holder : Arvind Tukaram Parkar and 

Aneeta Arvind Parkar) . 
Particulars. The first mention of this fort in historical records is in the treaty between Maratha 

Admiral ( Sarkhel) Kanhoji Angre and Chhatrapati Shahu Maharaj, at Satara in 
1713 A.D. In 1707 A.D. Maratha Queen Tarabai was made Kanhoji Angre 
in - charge of the coastal line starting from Mumbai to Sawantwadi. After that 
Kanhoji Angre have built several new Forts on the coast with a view to keep 
control on marine activities in the adjacent sea and the Yashwantgad is one fort 
amongst those Forts . Therefore , this Fort must have been built sometime in 
between 1707 A.D. and 1713 A.D. This Fort is built with large size dressed stones 
in dry masonry type. The Fort is divided into two parts , i.e. upper Fort and lower 
Fort. The upper Fort is smaller one and is situated at the top of the hill. 
Whereas , the lower Fort is larger and is situated on the slope of the hill and 
its southern border touches the creek . The whole fort has in all 16 bastions and 
3 doors . There is a well inside the lower Fort . This Fort has a great importance 

in Maratha naval history . 
Area of monument to be protected . — Area = 3 Hector 1.6 Aar . 
Total area to be protected 

3 Hector 1.6 Aar . 
( including the monument ) 
Boundaries. 

On the East : Survey Number 35 and 31 
On the West : Survey Number 35 , 
On the North : Survey Number 35 and 12 
On the South : Jaitapur Creek . 


By order and in the name of the Governer of Maharashtra. 


S. P. BHOKARE , 
Deputy Secretary to Government. 


o 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८-२४, २०१४ / भाद्र २७ - आश्विन २, शके १ ९ ३६ 


. 


जलसंपदा विभाग विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ ऑगस्ट २०१४ 
( संदर्भ . - कलम क्र . १ चे उप- कलम क्र . ३ ) 

अधिसूचना क्रमांक १ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५. 

क्रमांक सीडीए. २०१४ /(१२०/१४ ) लाक्षेवि ( काम ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
कलम क्र . १ च्या उप- कलम क्र . ३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ 
क्र . २,३,४,५ व ६ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचेनाव, क्षेत्र , अधिनियमातील कलमे, लागू 
करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत . प्रस्तुत अधिनियमातील कलम क्र . ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित क्षेत्रात 
समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटदारास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा करण्याची 
पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगटदारास बंधनकारक राहील : 


अनुक्रमांक 


प्रकल्पाचे नाव 


कायदा लागू 

होणारे क्षेत्र 


शेरा 


कायदा कायदा ज्या 
लागू 

तारखेपासून लागू 
करण्याची होईल ती तारीख 
कलमे 
( ४ ) 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ६ ) 


१ 


३१ ऑगस्ट २०१४ 


वाकुर्डे उपसा सिंचन योजना , 
तालुका शिराळा , 
जिल्हा सांगली . 


वाकुर्डे उपसा सिंचन योजनांतर्गत भाग -१ , सर्व 
टप्पा-२ अंतर्गत वाकुर्डे रेड कालवा 
कि.मी. १ ते १० मधील : 
(१ ) थेट विमोचक खाली संपूर्ण लाभक्षेत्र 

( एकूण ५२७.१०४ हे .) 
( २ ) वितरिका क्र . १ सा . क्र . ६८१० मी . 

खाली संपूर्ण लाभक्षेत्र ( एकूण ६८.४५८ हे .) 
( ३ ) वितरिका क्र . २ सा . क्र . ६ ९ ६० मी . 

खाली संपूर्ण लाभक्षेत्र . (१५ ९.१७६ हे.) 
असे एकूण ७५४.७३८ हेक्टर. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८-२४ , २०१४ / भाद्र २७ - आश्विन २, शके १ ९ ३६ 


१७ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 12th August 2014 . 

[ See section - 1 ( 3 ) of the Act ] 


NOTIFICATION I 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT, 2005 . 

No. CDA - 1014 /( 120/14 )/CAD (Works ).— In exercise of the power conferred by section - 1 ( 3 ) 
of Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 (Mah . XXIII 
of 2005 ), the Governor of the State Government ofMaharashtra hereby notifies Name of Irrigation 
Project, Part of Command Area to which this Act is applicable, sections of the Act , Date of 
Application and other details as specified in Columns ( 2 ),( 3 ),(4 ),(5 ) and (6 ) of the table below for 
bringing in force the provision of the Act. In said notified area , as provided under section 7 of 
the Act no water shall be supplied by the Appropriate Authority to and individual holder or 
occupier of such land and the system of supply of water through Water User s Association shall 
be binding on all the holders and occupiers of the lands under Mangement of Irrigation System 
by Farmers Act, 2005 : 


Sr. 
No. 


Irrigation Project 


Applicable area 


Remarks 


Section 
applied 

( 4 ) 


Date of 
application 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(6 ) 


All 


31st August 

2014 


1 Wakurde Lift Irrigation Entire Command Area of 

Scheme Tal. Shirala , Wakurde Red Canals , 
Dist . Sangli. 

K.M. 1 to 10 under 
Wakurde Lift Irrigation 
Schme Part - 1 , Stage II 
Under : 
( 1 ) Direct Outlets 

(527.104 Ha.) 
( 2 ) Minor No. 1ch . 6810 m . 

(68.458 Ha.) 
( 3 ) Minor No. 2ch . 6960 m . 

( 159.176 Ha .) 
( Total-( 754.738Ha.) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८-२४ , २०१४ / भाद्र २७ - आश्विन २, शके १ ९ ३६ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ ऑगस्ट २०१४ 

[ संदर्भ. - कलम १( ३ ) ] 

अधिसूचना क्रमांक २ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक सीडीए. १०१४ /( १२० / १४ / लाक्षेवि ( कामे).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
कलमे ५ , ६, १० , १३, १६, ४२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ 
क्र . (३ ) व ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियमाच्या हेतूकरिता कालवा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या अधिसूचित करत आहेत. 
तसेच त्या कालवा अधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान करत आहेत : 


अनुक्रमांक 


प्रकल्प व क्षेत्र 


यथोचितरित्या सक्षम करण्यात आलेले कालवा अधिकारी 
म.सिं.प.शे.व्य अधिनियम , म.सिं.प.शे.व्य . अधिनियम , २००५ 
२००५ च्या सर्व हेतूकरिता 

च्या संदर्भातील 
( अपील वगळता) 

अपीलीय अधिकारी 
( ३ ) 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


कार्यकारी अभियंता, वारणा 
कालवे विभाग क्र . १ , 


अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर 
पाटबंधारे मंडळ , कोल्हापूर . 


इस्लामपूर . 


वाकुर्डे उपसा सिंचन योजनांतर्गत भाग-१ टप्पा-२ , 
अंतर्गत वाकुर्डे रेड कालवा कि.मी. १ ते १० मधील 
( १) थेट विमोचक खाली संपूर्ण लाभक्षेत्र 

( एकूण ५२७.१०४ हे. ) 
( २ ) वितरीका क्र . १, सा . क्र . ६८१० मी . 

खाली संपूर्ण लाभक्षेत्र ( एकूण ६८.४५८ हे.) 
( ३ ) वितरीका क्र . २, सा . क्र . ६ ९ ६० मी . 

खाली संपूर्ण लाभक्षेत्र (१५ ९ .१७६ हे .) 
असे एकूण ७५४.७३८ हेक्टर. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८-२४ , २०१४ / भाद्र २७ - आश्विन २, शके १ ९ ३६ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 12th August 2014 

[ See Rule - 1 ( 3 ) ] 


NOTIFICATION -II 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT , 2005 . 

No. CDA.1014 /( 120/14 )/CAD (Works ).- In exercise of the power conferred by Sections 5 , 6 , 
10 , 13 , 16 , 42 of Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 
( Act No. 23 of 2005 ), the Governor of Maharashtra, hereby notifies the appointment in (of Canal 
Officers and appellate Officers and empowers them as specified ) Columns (3 ) and (4 ) of the tabel 
below for the purposes of MMISF Act , 2005 : 


Sr. 
No. 


Project and Area 


Duly Empowered Canal Officers 
For all purposes (except 

To handle matters 
appeals ) of MMISF 

related to appeals 
Act, 2005 . 

under MMISF Act , 2005 . 
( 3 ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Executive Engineer , 
Warna Canals Division 
No. 1 , Islampur . 


Superintending 
Engineer , Kolhapur 
Irrigation Circle , 
Kolhapur. 


Entire Command Area of Wakurde 
Red Canals K.M. 1 to 10 under 
Wakurde Lift Irrigation Scheme 
Part- 1 , Stage II under : 
( 1 ) Direct Outlets (527.104 Ha.) 
( 2 ) Minor No. 1 ch . 6810 m . 

(68.458 Ha.) 
( 3 ) Minor No. 2 ch . 6960 m . 

( 159.176 Ha. ) 
( Total 754.738 Ha .) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 


Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -३ अ 


po 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८-२४ , २०१४ / भाद्र २७ - आश्विन २, शके १ ९ ३६ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated the 5th September 2014 

Notice 
MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT , 1961. 

No. LAC.2013 /(405 )/Ind . 14 .—-Whereas, by the Government Notification , Industries , Energy 
and Labour Department, No. IDC.2006 / 485 /IND . 14 , dated the 9th November 2006 , issued under 
sub -section ( 3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah . III of 
1962) (hereinafter referred to as “ the said Act” ), the Government of Maharashtra has appointed 
the 11th November 2006 , to be the date from which the provisions of Chapter VI of the said Act 
shall take effect in the areas mentioned in the Schedule appended to the said notification ; 

And whereas, as per the provisions of the said Act, the Special Land Acquistion Officer ( 1), 
Raigad - Alibaug authorized on behalf of the Collector, Raigad has , by issuing notice , No. Vibhusana / 
SR - 1234 /Dherand (Alibaug ), dated the 25th September 2009 and No. Vibhusana /SR - 1235 / Shahapur , 
dated the 26th September, 2009 , published in the Maharashtra GovernmentGazette , Part I (Kokan 
Region Supplementary ), dated the 15th to 21st October 2009, under sub- section ( 1) of section 32 
of the said Act, initiated the process for the acquisition of lands in the said industrial area , and as 
such , the lands mentioned in the said notice have vested absolutely in the State Government free 
from all encumbrances under sub - section ( 4 ) of said section 32 ; 

And whereas , the actual possession of the lands mentioned in the Schedule appended hereto 
(hereinafter referred to as “ the said lands ” ), were not taken by or on behalf of the State 
Government and it has appeared to the State Government that the said lands are no more required 
for the purposes of the said Act. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the proviso to sub -section (4 ) of section 
32 of the said Act and of all other powers enabling it in this behalf, the Government ofMaharashtra 
hereby issues this notice and withdraws the said lands from acquisition and declares that, on the 
publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette, the said lands shall re -vest 
with retrospective effect in the persons in whom it were vesting immediately before the publication 
of the notice under sub - section ( 1 ), of said section 32 , subject to such encumbrances , if any, as may 
be subsisting at that time. 

Schedule 
Village Dherand, Taulka Alibag , District Raigad 

Survey No. Hissa No. Area (H.R.) 


14 


1 


0.718 


.. 


.. 


.. 


Boundaries 

On the North By Village Dherand Survey No. 21. 
On the South By Village Dherand Survey No. 14/3 A and 14/4 . 
On the East By 

Village Dherand Survey No. 14/2 . 
On the West By 

Village Dherand Survey No. 15 . 

Village Shahapur, Taulka Alibag , District Raigad 
Survey No. Hissa No. 

Area 

( H.R.) 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 


: 


1 


0.038 


76 
76 


2 


1.479 
0.130 


76 


3 


77 


1 / A 


0.569 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८-२४ , २०१४ / भाद्र २७ - आश्विन २, शके १ ९ ३६ 


२१ 


Schedule — concld . 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


H. R 


77 


1 / B 


0.456 


82 


1 / A 


0.046 


82 


1 / B 


0.111 


82 


1 / C 


0.286 


82 


2 


1.520 


83 


1 / A 


0.420 


83 


1 / B 


0.510 
0.471 


83 


2 


86 


1 / B 


0.642 


88 


1 + 2B 


0.878 


88 
90 


3 + 2A / 1 

3 


90 


4 


0.860 
0.463 
0.711 
0.493 
0.163 


91 
91 


6 
7 / A 


91 


7 /A1 


0.250 


141 


0.137 


1/1 A 
1/2 A 


141 


0.143 


141 


2 


0.330 


142 


1 


0.324 


142 


2 


0.546 


142 


0.368 


3 / A / 1 
3 / B 


142 


0.555 


146 
146 


1 
3 


0.339 
0.083 


Boundaries 

On the North By 


On the South By 


Boundry of Village Dherand, Nalla , Village Shahapur Survey 
No. 84/3 , 87/2 , 87/3 , 88 /3 + 2 /A / 2 , 90 /2A , 90 /2B , 91/5 , Nalla , 143/2 , 
137/6 , 137/4 and 137/5A . 
Nalla , Village Shahapur Survey No. 84/1 , 84/2 , 84/3 , 83/3 , 87/2 , 
89/2 ,Nalla , 143/1 , 146/4 , 141/3 . 
Nalla Village Shahapur Survey No. 103 , 84/1 , 85 , 88/3 + 2A /2 , 91/1 , 
91/5 , 91/4 , 141, 146/2 A , 146/4 , 146/5 , 138/4 . 
Nalla , Village Shahapur Survey No. 86 , Nalla and 142. 


> 


On the East By 


On the West By 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N. R. MISTARY , 

Desk Officer . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८-२४ , २०१४ / भाद्र २७ - आश्विन २, शके १ ९ ३६ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ सप्टेंबर २०१४ 

नोटीस 


•. 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१. 

क्रमांक भूसंप्र . २०१३ /( ४०५ )/उद्योग-१४.-ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना क्र . आयडीसी २००६ /( ४८५) / उद्योग-१४ , दिनांक ९ नोव्हेंबर 
२००६ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने सदर अधिसूचनेच्या अनुसूचित उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ (१ ९ ६२ चा 
महा. तीन) च्या प्रकरण सहा च्या तरतुदी, दिनांक ११ नोव्हेंबर २००६ रोजी अंमलात आणल्या होत्या 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, रायगड यांच्यावतीन प्राधिकृत विशेष भूसंपादन अधिकारी नं . (१), रायगड- अलिबाग यांनी उक्त अधिनियमातील 
कलम ३२ च्या पोट - कलम १ नुसार भाग १ ( कोकण विभागीय पुरवणी), दिनांक १५-२१ ऑक्टोबर २०० ९ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
नोटीस क्र . विभूसंअ/ एसआर-१२३४ / धेरंड ( अलिबाग ), दिनांक २५ सप्टेंबर २००९ आणि क्र . विभूसंअ / एसआर-१२३५ / शहापूर , दिनांक 
२६ सप्टेंबर २०० ९ प्रसिद्ध करून उक्त औद्योगिक क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली आहे आणि उक्त कलम ३२ च्या पोट - कलम ४ नुसार , उक्त 
नोटीसेत नमूद केलेले क्षेत्र सर्व भार मुक्त होवून राज्य शासनाच्या ठायी निहीत झाले आहे 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीतील जमिनीचा (यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त जमीन ” असा करण्यात येईल ) ताबा राज्य 
शासन किंवा त्याच्यावतीने घेण्यात आलेला नाही आणि उक्त जमीन उक्त कायद्याच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक नाही असे राज्य शासनाचे मत झाले 
आहे . 


त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ च्या पोट - कलम ४ मधील परंतुक व इतर अधिकारांचा वापर करून राज्य शासन ही सूचना 
प्रसिद्ध करीत आहे व उक्त जमीन संपादनातून काढून घेत आहे आणि असे घोषित करीत आहे की , ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
प्रसिद्ध झाल्यानंतर कलम ३२ च्या पोट-कलम (१ ) नुसार नोटीस प्रसिद्ध होण्याच्या लगतपूर्वी उक्त जमीन जिच्याकडे निहीत होती त्या व्यक्तीकडे ती 
त्यावेळी अस्तित्त्वात असतील असे भार असल्यात त्या भारांना अधिन राहून पूर्वलक्षी प्रभावासह पुननिहीत होईल. 

अनुसूची 
मौजे धेरंड, 

तालुका अलिबाग , जिल्हा अलिबाग 


सर्व्हे नं . 


हिस्सा नं . 


क्षेत्र ( हे. आर) 


१४ 


१ 


०.७१८ 


चतुःसिमा 

उत्तरेस 
दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


मौजे धेरंड सर्व्हे नं . २१ . 
मौजे धेरंड सर्वे नं . १४/३ अ व १४/४ . 
मौजे धेरंड सर्व्हे नं . १४/२ . 
मौजे धेरंड सर्व्हे नं . १५ . 


मौजे 

शहापूर , तालुका अलिबाग , जिल्हा अलिबाग 


सर्वे नं . 


हिस्सा नं . 


सर्व्हे नं . 
( १ ) 


हिस्सा नं . 

( २ ) 


क्षेत्र 
( ३ ) 


क्षेत्र 
( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( हे. आर ) 


( हे . आर ) 


७६ 


१ 


०.०३८ 


९ ० 


३ 


०.४६३ 


७६ 


२ 


१.४७ ९ 


९ ० 


४ 


०.७११ 


७६ 


३ 


०.१३० 


९ १ 


६ 


०.४ ९ ३ 


७७ 


१ / अ 


०.५६ ९ 


९ १ 


७ / अ 


०.१६३ 


७७ 


१ / ब 


०.४५६ 


९ १ 


७ / अ १ 


०.२५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८-२४ , २०१४ / भाद्र २७ - आश्विन २, शके १ ९ ३६ 


२३ 


( २ ) 


( ३ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


८२ 


१ / अ 


०.०४६ 


१४१ 


१/१ अ 


०.१३७ 


८२ 


१ / ब 


०.१११ 


१४१ 


१/२ अ 


०.१४३ 


८२ 


१ / क 


०.२८६ 


१४१ 


२ 


०.३३० 


८२ 


२ 


१.५२० 


१४२ 


१ 


०.३२४ 


८३ 


१ / अ 


०.४२० 


१४२ 


२ 


०.५४६ 


८३ 


१ / ब 


०.५१० 


१४२ 


३ / अ / १ 


०.३६८ 


८३ 


२ 


०.४७१ 


१४२ 


३ / ब 


०.५५५ 


८६ 


१ / ब 


०.६४२ 


१४६ 


१ 


०.३३ ९ 


८८ 


१ + २ ब 


०.८७८ 


१४६ 


३ 


०.०८३ 


८८ 


३ + २ अ / १ 


०.८६० 


चतुः:सिमा 

उत्तरेस 


दक्षिणेस 


मौजे धेरंडची शीव, नाला, मौजे शहापूर सर्व्हे नं. ८४/३, ८७/२, ८७/३, ८८ / ३ + २/ अ/ २, ९० / २ अ, ९० / २ ब , 
९ १ / ५ , नाला , १४३/२, १३७/६, १३७/४ , १३७ / ५ अ . 
नाला, मौजे शहापूर सर्व्हे नं . ८४/१, ८४/२, ८४/३, ८३/३, ८७/२, ८ ९ / २, नाला, १४३/१, १४६/४, १४१/३. 
नाला, मौजे शहापूर सर्व्हे नं . १०३, ८४/१, ८५ , ८८/३ +२ अ / २, ९१ /१, ९ १/ ५, ९ १/ ४, १४१, १४६/२ अ , 
१४६/४, १४६/५, व १३८/४. 
नाला, मौजे शहापूर सर्व्हे नं . ८६, नाला व १४२. 


पूर्वेस 


•• 


पश्चिमेस 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नंदू र. मिस्तरी, 
कक्ष अधिकारी 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


